गोदावरी डावा तट कालवा सा.क्र. ७/६०० कि.मी. 
येथील जुन्या कमान मोरीची पुनर्बांधणी नलिकायुक्‍्त 
मोरी मध्ये करणेचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.९६/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर २०२३ 


वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम / सिंचन १/ धा २८४ / २०२२/ 303 दि. ६/१/२०२३. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/सिंव्य (कामे),दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ PAT (कामे),दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे),दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०२२/ प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे) दिनांक १४/३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 
दारणा प्रकल्प हा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत आहे.सदर प्रकल्प 


हा गोदावरी खो-यातील दारणा उपखो-यातील आहे. सदर धरण हे मौजे नांदगाव बुद्रूक ता. 
इगतपुरी,जि.नाशिक येथे दारणा नदीवर औंध नाला व दारणा नदी संगमाच्या उर्ध्वबाजूस असून 
चुनामिश्रीत संधानकात व दगडी बांधकामात बांधण्यात आले आहे. सदर धरण मुख्यत: नाशिक व 
अहमदनगर जिल्हयातील दुष्काळी भागातील सिंचनासाठी बांधण्यात आले आहे.दारणा धरणापासून 
७५ कि मी अंतरावर गोदावरी नदीवरील नांदुरमधमेश्वर उन्नैयी बंधा-यापासून सुरू होणारा ११० कि मी 
लांबीचा गोदावरी उजवा कालवा व ९० कि मी लांबीचा गोदावरी डावा कालवा या कालव्यांची कामे सन 
१९११ ते १९१६ या कालावधीत felclar अमदानीत पुर्ण झालेली आहेत. 


सन २०२२ मधील आवर्तना दरम्यान गोदावरी डाव्या कालव्याच्या सा.क्र. ७६०० मीटर येथील 
कमान मोरीचे जुने बांधकाम ढासळले असून तातडीने तात्पुरती दुरूस्ती करून आवर्तन पूर्ण केले 
आहे.तथापि त्याची कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून सदर ठिकाणी दगडी बांधकामातील कमान 
मोरी ऐवजी नलीकायुक्‍्त मोरीचे (HPD ) संधानकात बांधकाम करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. गोदावरी 
डाव्या कालव्याच्या नुतनीकरणाच्या (Remodelling) संकल्पित काटछेदा नुसार सा.क्र. ७६०० मीटर 
येथील नाल्याचा विसर्ग निघुन जाण्यासाठी १८०० मि.मि. व १४०० मि.मि. व्यासाच्या NP3 वर्गाच्या 


नलिका वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.९६/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


गोदावरी कालव्यावरील वहनव्यय कमी करून कालव्याचा आवर्तन कालावधी नियंत्रित 


ठेवण्याच्या दृष्टीने सदर काम हाती घेण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर 


दारणा धरणावरील गोदावरी नदीवरील नांदूर मधमेश्वर उन्नैयी बंधा-यावरील गोदावरी डावा 


तट कालवा सा.क्र. ७/६०० कि मी येथील जुन्या ढासळलेल्या दगडी बांधकामातील कमान 
मोरीची संधानकातीळ नलीकायुक्‍त मोरीमध्ये पुनर्बांधणी करणेच्या विशेष दुरूस्ती 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत दारणा 


धरणावरील गोदावरी नदीवरील नांदूर मधमेश्वर उन्नयी बंधा-यावरील गोदावरी डावा तट 


कालवा सा.क्र. ७/६०० कि मी येथील जुन्या ढासळलेल्या दगडी बांधकामातील कमान मोरीची 
संधानकातील नळीकायुक्‍त मोरीमध्ये पुनर्बाधणी करणेच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती 


अंतर्गत रू ३,३५,५४,२१० /- (रू. तीन कोटी पसतीस लक्ष चोपन्न हजार दोनशे दहा फक्त) 


एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) 


तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 
खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहिल. 

प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित 
करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०० मोठे पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 


सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (०४)(०६) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास,भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०० ०२७४) (योजनांतर्गत) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही 


मध्ये क्र. २४ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आळेली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.९६/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in_ SYS] करण्यात आला 
असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३१०१६१६१४०२६३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N A M IT A G A U R AV BN cho GOVEENT 0 कळात, a WateR RESOURCES 


7 de03FF444cfa186d623a7 SfacSdb94fbSc9de45fBa0SbSf4b6fb7F, 
st=Maharashtra, 


BASER amc omar 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 
सोबत : सहपत्र 
Wa:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश ATT 

आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक, 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग , नाशिक, 

सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


-O 
ie) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
le 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


YS—~S  *-< YS OO LD  '--€ << i A UO AI > << ६-<« *५-< 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (9.59.9 §/2023)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/(प्र.क्र.९६/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


दि. १६/१०/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
शि C - Works (excluding Royalty) 2E34443 
2 Royalty १४००१९० 
3 4 % Insurance २६३५५८ 
| १८% GST ४७४४०३६ 
षु 3 % Contingencies ७२९०६७३ 
Total Rs. ३,२३५,५४,२१० 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 

N A M IT A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a75facSdb94fbSc9de45f8 
05७५4७6107, postalCod 


2, st=Maharash 
INumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC67 
F5CCB127AE66608DES5FA48, NAMITA GAURAV BASER 
ite: 2023.10.16 16:19:52 +05'30' 


(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


